महात्मा गांधी तंटामक्‍्त गाव मोहीम 
दिनांक:-२ ऑक्टोबर,२०१० रोजी 
मोहीमेची जाहीरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द 
करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक:- ३० मार्च, २०११ 


बाचा :- १) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१००८/प्र.क्र. ४ ३/२००८/पोल-१५, 
दि. १४ ऑगस्ट, २००८ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ३० डिसेंबर, २०१० 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र. १०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ७ मार्च, २०११ 
४) शासन शुद्धिपत्रक गृह बिभाग क्रमांक तंमुगा-१०१०/प्र.क्र.१०४/२०१०/पोल-१५, 
दि. ९ मार्च, २०११ 
शासन निर्णय :- संदर्भीतं क्रमांक (१) येथील आदेशातील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गाव मोहीमेची जाहीरात विविध दृकश्राव्य माध्यमे त॑सेच प्रिंट माध्यमांव्दारे प्रसारीत करण्यात येत 
आहे. दि. २ ऑक्टोबर, २०१० रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मोहीमेच्या 
अंमलबजावणीची जाहिरात राज्यातील सर्व 'ब' ब 'क' वर्गवारीतील वृत्तपत्रांमधून प्रसारीत करण्यात 
आली होती. सदर जाहीरात प्रसारणाची ३१६ वृत्तपत्रांची देयके संदर्भात नमूद (२) येथील. 
आदेशान्व्ये मंजूर करण्याल आली आहेत ब तदूनंतर दि. ९ मार्च, २०११ च्या शासन शुद्धिपत्रकान्बये - 
त्यात सुधारणा करुन ३१३ देयकांसाठी रुपये ११,९७,१००/- इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. तसेच दि. ७ मार्च, २०११ च्या आदेशान्वये ५५ वृत्तपत्रांच्या जाहिरातीच्या रु. २,०४,८००/- 
इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
०२. दि. २/१०/२०१० रोजी जाहीरात प्रसारीत केल्यासंबंधीची राज्यातील 'ब' व 'क' वर्गवारीतील र 
आणखी ०९ वृत्तपत्राची देयके या विभागास प्राप्त झाली आहेत.. माहिती ब जनसंपर्क . 
महासंचालनालयाने सदर देयके तपासून ते शासनमान्य दरानुसार योग्य असल्याचे नमुद केले आहे. : 
या देयकाचे विवरणपत्र सोबत जोडले आहे. या ९ देयकांसाठी एकूण रु. ३६,८००/- (रुपये छत्तीस 


हजार आठशे फक्त) इतका खर्च आला असून त्यास या आदेशान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Advertisementlwp.lwpF: र 3 3 


०३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च मोहीमेची जाहीरात, प्रसिध्दी ब प्रचार यावर करण्यात 
आला असून यापूबी त्याची अदायगी करण्यांत आलेली नाही. सदरचा खर्च विहित पध्दतीचा अवलंब 


करुन केलेला आहे. 

०४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये ३६,८००/- (रुपये 
छत्तीस हजार आठशे फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमे इतक्या तरतुदीचे जिल्हानिहाय वितरण करतील 
आणि संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्ह्यातील वृत्तपत्रांच्या देयकांच्या रकमेचे धनादेश तयार 
करुन त्याचे बितरण करतील. | 

०५. याबर होणारा खर्च रुपये ३६,८००/- (रुपये छत्तीस हजार आठशे फक्त) गृह बिभाग मागणी क्र. 
“ae, प्रधान लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस-(००) (१०) तंटामुक्‍त Met मोहीम (२०५५०५३३) २६ जाहीरात 
ब प्रसिध्दी " या खालील सन २०१०-११ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

०६. सदरचा शासन निर्णय राज्यशासनाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आला असून त्याचा संगणक 


. संकेतांक २०११०३२२१३४१५२००१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नाबाने 
. ge 


<A 


(नि. फ. बसावे) ie 
कार्यासन अधिकारी, गृहबिभाग, महाराष्ट्र शासन... 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, लेखा ब कोषागारे, मुंब 

महालेखापाल १ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अकोला, नांदेड, बाशिम, लातूर, जळगाव, अमराबती, अहमदनगर, व सातारा 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई भे 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई,  . > 
वित्त बिभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-२ ब अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, i. ee 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, नांदेड, वाशिम, लातूर, जळगाव, अमरावती, ames 


निवडनस्ती, पोल-१५ 


सातारा 


AdvertisementwplwpF: . ' 4 


बिवरणपत्रं 
शासन निर्णय क्र. GET १०९०/प्रक्र.१०४/२०१०/पोल-१५, दि. ३० मार्च, Lone A विवरणपत्र 
दि. २/९०/२०१० रोजी प्रसारीत केलेल्या जाहिरातीच्या वृत्तपत्रांची यादी. 


३६४, दि. -- ३,६०० 


RES, BOR 
32 


" 
र हन 
zat 
; of 
१; sig. 
i 
4, 3 
ms a 
7 the 
र ia 
१ obo 
रश 
iy a 2. भले 
ae ट्र 
4 4 


